महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील १९ कार्यरत 
कर्मचारी यांचे वेतन व २१ सेवानिवृत्ती वेतनधारकांचे 
निवृत्तीवेतन तसेच केंद्र हिऱ्याच्या वेतनेत्तर बाबींवरील खर्च 
राज्य शासनाच्या हिळ्यातून करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०२३/प्र.क्र.७५/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक-१९ जानेवारी, २०२४. 

संदर्भ:- 

१) केंद्रीय समाजकल्याण बोर्डाचे पत्र क्र. (6-९३४५२) ०१६/१३/२०२१-७5५/8/२४५२, दि.२४.५.२०२३. 

२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्र.सकबो-२०२३/प्र.क्र.७५/का-१०, दि.१३.६.२०२३, 

दि.११.८.२०२३ व दि.१९.१०.२०२३. 

प्रस्तावना- 

केंद्रीय समाजकल्याण बोर्डाने त्यांच्या दि.२४.५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 
बोर्डातील कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च, २०२३ पासून वेतन व निवृत्ती वेतनधारकांचे निवृत्ती वेतनासाठी (आस्थापना विषयक) 
त्यांच्या हिश्‍ऱ्याचा ५०% निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. तसेच सदर बोर्डाचे १०० टक्के दायीत्व राज्य 
शासनाचे राहील, असे कळविले आहे. 

त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड कार्यालय कायमस्वरुपी बंद करुन बोर्डाकडील 
कर्मचारी व योजना ह्या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत इतर कार्यालयात सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील १९ 
कार्यरत कर्मचारी यांचे वेतन व मुख्यालयातील २१ सेवानिवृत्ती वेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन तसेच केंद्र हिछ्याच्या 
वेतनेत्तर बाबींवरील खर्च राज्य शासनाच्या हिऱड्यातून करण्यास मान्यता देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात 
आली होती. 


वित्त विभागाने सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मा.मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणेबाबत अभिप्राय दिले होते. 
त्यानुसार दि.१९.१२.२०२३ रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 
त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड कार्यालय कायमस्वरुपी बंद करुन बोर्डाकडील कर्मचारी व 
योजना ह्या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत इतर कार्यालयात सामावून घेण्याबाबतच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय 
होईपर्यंत मा.मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार १०० टक्‍के राज्याच्या निधीतून सदर कर्मचाऱ्यांना वेतन/ 
निवृत्तीवेतन व भत्ते देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


केंद्रीय समाजकल्याण बोर्डाने त्यांच्या दि.२४.५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 
बोर्डातील कर्मचाऱ्यांच्या हिश्‍्याचा ५०% निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली असून, बोर्डाचे १०० टक्के दायीत्व राज्य 
शासनाचे राहील, असे कळविले आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड कार्यालय कायमस्वरुपी बंद 
करुन बोर्डाकडील कर्मचारी व योजना ह्या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत इतर कार्यालयात सामावून 
घेण्याबाबतच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो-२०२ ३/प्र.क्र.७५/का-१० 
१) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डाच्या मुख्यालयातील सध्या कार्यरत १९ कर्मचारी यांचे वेतन व २१ 
सेवानिवृत्ती वेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन तसेच केंद्र हिळ्याच्या वेतनेत्तर बाबींवरील खर्च राज्य शासनाच्या 
हिऱ्ड्यातून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील १९ कार्यरत कर्मचारी यांचे केंद्र हिछ्याच्या वेतन व २१ सेवानिवृत्ती 
वेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन तसेच वेतनेत्तर बाबींवरील खर्च राज्य शासनाच्या हिऱड्यातून देण्यासाठी येणाऱ्या 
अंदाजे एकूण ₹१.०१ कोटी एवढ्या अधिकच्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३) यावरील होणारा खर्च मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, 
बाल कल्याण,(०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक अनुदान (अनिवार्य), (२२३५ बी 
९४२) या लेखाशिर्षाखाली अनुषंगिक बाबींचा खर्च ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
२ सदर शासन निर्णय मा.मंत्रिमंडळाने दिनांक १९.१२.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०११९१५५१४२२८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 
A H F B RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=201303bc41ec1fa4d 1 4ccef33019b230317b039f95 1887dd25d72febd 
191 bf82, postalCode=400032, ‘Mahi ht 


DHANRAJ BHOYE जक 
(साहेबराव भोये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.मंत्री महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, (व्यय) / (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. आयुकत, महिला व बाल विकासआयुक्‍तालय, पुणे 
१३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
१५. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी२ 


